वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीबाबत.. 
श्रीमती अश्विनी बाळू वाघमारे, अधिपरिचारीका 
यांच्या पतीच्या आजावरील वैद्यकीय 
खर्चाच्या प्रतिपूर्तीबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२१/प्र.क्र.८६/सेवा-१ 
गो.ते. रुग्णालय इमारत संकुल८ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-१ . 
दिनांक :- ०३ ऑक्टोबर, २०२२. 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१३/प्र.क्र.३५३/१३/राकावि-२, 
दि.०४.०४.२०१४. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःएमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, 
दि.१९.०३.२००५. 
३) क्र.मुकाअ/मराकाविसो/प्रतिपूर्ती/मो.नगर,पुणे/११०४/वाघमारे/अधिपरिचारीका/१९३३-३५/ 
का.क्र.१०/२०, दि.०४.१२.२०२०. 
शासन निर्णय:- 

SAQA TST कामगार विमा योजना,मुंबई यांच्या वाचा क्र.३ च्या पत्रास अनुसरुन कळविण्यात येते की, श्रीमती 
अश्विनी बाळू वाघमारे, अधिपरिचारीका यांनी त्यांच्या पतीच्या A RTA with Head injury (L) FTP Decompression 
Craniotomy with evacuation of EDH या आजाराप्रसंगी दि.२७.११.२०१९ ते दि.१६.१२.२०१९ या कालावधीत धनश्री 
रुग्णालय, पुणे या खाजगी रुग्णालयात आंतररुग्ण उपचार घतलेले आहेत. सदर कालावधीत त्यांच्या उपचारावर 
एकूण रु.५,०३,२३७/-एवढा खर्च झाला आहे. एकूण खर्चापैकी श्रीमती अश्विनी बाळू वाघमारे, अधिपरिचारीका यांना 
वाचा क्र.१ च्या दि.०४.०४.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयामधील गठीत वाजवी समितीच्या दि.२३.०९.२०२१ रोजीतील 
बैठकीच्या निर्णयानुसार व वाचा क्र.२ च्या दि.१९/०३/२००५ शासन निर्णयानुसार पुढीलप्रमाणे रु. ४,१६,३५६/- अक्षरी 
रक्‍कम (रु. चार लाख सोळा हजार तिनशे छप्पन्न फक्त)/- एवढया रकमेच्या प्रतिपूर्तीस शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. तपशिल मागणी अनुज्ञेय अग्राह्य । वाजवी समितीच्या 
क्र रक्‍कम रक्‍कम रक्‍कम निर्णयानुसार 
Ea २ ३ 1 ४ 4 द 
7 औषधोपचार खर्च - कमाल मर्यादा- । ४,३०,३९४.५४ | ३,८७,३५५.८६ | ४३,०३८.६८ | एकूण औषधोपचार 
एकूण औषधोपचार खर्चाच्या ९०% खर्चाच्या ९०% 
रक्‍कम अनुज्ञेय रक्‍कम अनुज्ञेय 
२ | आय.सी.यु. वॉर्ड (रु.२००० प्रति दिन, | २४,०००.०० | १६,०००.०० | ¢,000,00 | अनुज्ञेय रु.२०००/- 
एकूण ८ दिवस) प्रति दिन 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२१/प्र.क्र.८६/सेवा-१ 


अ. तपशिल मागणी अनुज्ञेय अग्राह्य । वाजवी समितीच्या 
क्र. रक्‍कम रक्‍कम रक्‍कम निर्णयानुसार 
3 | बाथरुमसह स्वतंत्र कक्ष (प्रायव्हेट रुम) | १७,६००.०० | ११,०००.०० | ६,६००.०० | अनुज्ञेय रु.१०००/- 
(रु.१००० प्रति दिन, एकूण ११ दिवस) प्रति दिन 
४ | डॉक्टर व्हिजीट चार्जस (रु.५०० प्रति ६८५०.०० २०००.०० ४८५०.०० | प्रति व्हिजीट 
व्हिजीट) रु.५००/- 
५ | नादेय रक्‍कम २४,३९२.४६ र २४,३९२.४६ | अनुज्ञेय नसलेला 
Nursing Charges:§000/- व इतर खर्च 
य रक्‍कम रु.१८,३९२.४६/-) 
एकूण रक्‍कम ५,०३,२३७.०० | ४,१६,३५५.८६ | ८६,८८१.१४ Po 
परिगणनेनुसार देय रक्‍कम रु. ४,१६,३५६/- (पुर्णाकित) अक्षरी रक्‍कम (रु. चार लाख सोळा हजार तिनशे छप्पन्न 
फक्‍्त)/- 


या बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२०२३ या वित्तिय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र.आर-१ 
२२१० - वैदकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
09 - नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा 
१०२ - राज्य कामगार विमा योजना 
१०२-१- बृहन्मुंबईतील व मुफसल क्षेत्रातील रा.का.वि.योजना, 
(०१) (03) - वैदयकीय अधिक्षक, रा.का.वि.यो. रुग्णालय,मोहननगर, पुणे 
(०१) वेतन (२२१० १४०२) योजनेत्तर. 
हा शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.वैखप्र-२०१८/प्र.क्र.४८८/२०१८/राकावि-२, दि.०६ जून, 
२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेल्या पूर्ण अधिकारानुसार निर्गमित करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२७१९२५५६१११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PREMANAND DYANESHWAR SONTAKKE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


PREMANAND DEPARTMENT, 
2.5.4.20=248f3abd91 9bce9c4e68555abc7e467b111¢53a87e167edcc566 
a40a12ae53cd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

DYA N ES H WA R ५ (0 N TA KKE serialNumber=89357E84059779C4AD0939BABA47BE1D7999CB1D37B9 
14BDF76F412B21AAC1AF, cn=PREMANAND DYANESHWAR SONTAKKE 
Date: 2022.10.03 17:04:13 +05'30' 

(श्री.प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई (मुळ देयकासह) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०२१/प्र.क्र.८६/सेवा-१ 


प्रत:- 


. संचालक,(प्रशासन)/(वैद्यकीय) राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२/(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. वैद्यकीय अधिक्षक, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, मोहननगर, पुणे. 

. श्रीमती अश्विनी बाळू वाघमारे, अधिपरिचारीका (व्दारा आयुक्‍त,रा.का.वि.योजना, मुंबई), 
. निवडनस्ती, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (सेवा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


